मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत राज्यातील 
पात्र लाभार्थ्यांना वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे 
पुनर्भरण (Refill) मोफत उपलब्ध करून 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:-घरग्गॅस-२०२४/प्र.क्र.५८/नापु-२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०४ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा:- १. शासन निर्णय समक्रमांक दि.३०.०७.२०२४. 
२. दिनांक ०१.०८.२०२४ रोजीची बैठक. 
३. राज्यस्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र दि.०९.०८.२०२४ 


प्रस्तावना:- 
राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री-माझी लाडकी 


बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्याच्या कुटुंबाला वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत 


उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय वाचा क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. सदर 


योजना “मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना” या नावाने राबविण्यात येत आहे. या शासन निर्णयान्वये 
मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेची कार्यपध्दती विहित केली आहे. सदरील योजनेची अंमलबजावणी 


Gory व्हावी यासाठी दि.०१.०८.२०२४ रोजी प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 


संरक्षण विभाग यांचे अध्यक्षतेखाली केंद्र शासनाच्या तेळ कंपन्यांचे वरीष्ठ अधिकारी तसेच अन्य 


संबंधीतांची बैठक घेण्यात आली. सदर बैठकीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्याप्रमाणेच 


मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही तेल कंपन्यांच्या यंत्रणेव्दारे लाभार्थ्यांचा 


लाभ (DBT) Seal बँक खात्यात जमा करणे तांत्रिकदृष्टया सोईचे असल्याने सदर पर्यायाबाबत 


कंपन्यांनी त्यांचे मत द्यावे, अशा सुचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय समन्वयक, 


तेल उद्योग, महाराष्ट्र राज्य यांनी दि.०९.०८.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये प्रधानमंत्री उज्ज्वला 


योजनेच्या लाभार्थ्याप्रमाणेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यानाही तेल 


कंपन्यांच्या यंत्रणेव्दारे लाभार्थ्यांचा ळाभ (0981) त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यास हरकत 


नसल्याचे शासनास कळविले आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी 


बहीण योजना या दोन्ही लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडरच्या सबसिडीची रक्‍कम तेल कंपन्यांच्या एकाच 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः घगॅस-२०२४/प्र.क्र.५८/नापु-२७ 


यंत्रणेव्दारे हस्तांतरित करणे तांत्रिकदृष्टया तसेच प्रशासकीयदृष्ट्या You होईल. सबब, 


त्यानुषंगाने मुळ शासन निर्णयात काही सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेसंदर्भातील समक्रमांक दि.३०.०७.२०२४ रोजीच्या शासन 


निर्णयातील मुद्दे खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावेत:- 
मुद्दा क्र. २ (अ) (iil) 


मुळ शासन निर्णयातील तरतुद 


सुधारित तरतुद 


त्याच धर्तीवर तेल कंपन्यांनी राज्य शासनाकडून 
द्यावयाची अंदाजे रू.५३०/- प्रति सिलेंडर, इतकी 


त्याच धर्तीवर तेल कंपन्यांनी 
शासनाकडून प्रति सिलेंडर द्यावयाची अंदाजे 


राज्य 


रक्‍कम ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करावी. 


रू.५३०/- इतकी रक्कम ग्राहकांच्या बँक 


तेल कंपन्यांकडून राज्य शासनाच्या योजनेचा 


खात्यामध्ये जमा करावी. तसेच, लाभार्थ्यांची 


लाभ दिलेल्या लाभार्थ्याची यादी कंपन्यांनी 


माहिती दर आठवड्याला शासनास उपलब्ध 


त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावी. तसेच, 
लाभार्थ्यांची माहिती दर आठवड्याळा शासनास 
उपलब्ध करून द्यावी. 


करून द्यावी. 


मुद्दा क्र. २ (ब) (i) 


मुळ शासन निर्णयातील तरतुद 


सुधारित तरतुद 


राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेतर्गत 


राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री saga 


द्यावयाच्या 3 मोफत सिळेंडरचे वितरण do 
कंपन्यांमार्फत करण्यात येईल. 


योजनेंतर्गत द्यावयाच्या ३ मोफत सिलेंडरचे 
वितरण भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 
(BPCL), हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 


लिमिटेड (HPCL) व इंडियन ऑयल 
कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ए0ला,) या केंद्र 
शासनाच्या तेळ कंपन्यांमार्फत करण्यात 
येईल. 

मुद्दा क्र. २ (ब) 0) 

मुळ शासन निर्णयातील तरतुद सुधारित तरतुद 


सदर योजनेत ग्राहकास एका महिन्यात एकापेक्षा 
अधिक सिलेंडरसाठी सबसिडी देण्यात येणार 
नाही. 


सदर योजनेत ग्राहकास एका त्रैमासिकामध्ये 
एकाच सिलेंडरसाठी सबसिडी अनुज्ञेय असेल. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः घगॅस-२०२४/प्र.क्र.५८/नापु-२७ 


मुद्दा क्र. २ (ब) (viii 


मुळ शासन निर्णयातील तरतुद 


सुधारित तरतुद 


मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना व मुख्यमंत्री-माझी 


प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व मुख्यमंत्री- 


लाडकी बहीण योजना या दोन योजनेंच्या 


माझी लाडकी बहीण योजना या दोन 


लाभार्थ्यांमध्ये सिलेंडरचा लाभ देताना वद्दिरुक्ती 


योजनांच्या लाभार्थ्यांमध्ये सिलेंडरचा लाभ 


होणार नाही, याची दक्षता संबंधित पुरवठा यंत्रणा 
तसेच तेल कंपन्यांनी घ्यावी. 


देताना व्दिरुक्ती होणार नाही, याची दक्षता 
संबंधित पुरवठा यंत्रणा तसेच तेल कंपन्यांनी 
घ्यावी. 


मुद्दा क्र. २ (ब) (ix) 


मुळ शासन निर्णयातील तरतुद 


सुधारित तरतुद 


नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी 


नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी 


पुरवठा/जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य 


पुरवठा/जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य 


वितरण अधिकारी यांनी तेळ कंपन्यांकडून प्राप्त 


वितरण अधिकारी यांनी तेल कंपन्यांकडून 


जिल्हानिहाय पात्र लाभार्थ्यांच्या माहितीची 


ued जिल्हानिहाय पात्र लाभार्थ्याच्या 


खातरजमा करून, तसेच त्यास उपरोक्त 
समितीची मान्यता घेऊन ती लाभार्थ्यांची माहिती 


माहितीची खातरजमा करून त्यास उपरोक्त 
समितीची मान्यता घ्यावी. तद्नंतर पात्र 


वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, 


लाभार्थ्यांना वितरित करावयाची रक्कम 


अनापुवग्रासंवि, ८ वा मजला, गोकुळदास 
तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, लो.टि. मार्ग, 
मुंबई-०१ यांना द्यावी. 


निश्चित करून त्यासंदर्भातील ज्ञापने वित्तीय 
सल्लागारा व उपसचिव कार्यालय, 
अनापुवग्रासंवि, ८ वा मजला, गोकुळदास 
तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, लो.टि. 
मार्ग, मुंबई-०१ यांना सादर करावीत. 


मुद्दा क्र. २ (ब) ७0 


मुळ शासन निर्णयातील तरतुद 


सुधारित तरतुद 


मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेमध्ये do कंपन्यांनी 
प्रथम ३ सिलेंडरसाठी लाभार्थ्यांकडून गॅस 


मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेमध्ये तेल कंपन्यांनी 
प्रथम सिळेंडरसाठी लाभार्थ्यांकडून गॅस 


Riser संपूर्ण रक्कम वसूल करावी. तद्नंतर 


सिलेंडरची संपूर्ण रक्‍कम ग्राहकांकडून घ्यावी. 


राज्य शासनाकडून द्यावयाची संपूर्ण रक्‍कम, 


तद्नंतर राज्य शासनाकडून द्यावयाची अंदाजे 


म्हणजेच अंदाजे रू.८३०/- प्रति सिलेंडर, इतकी 


रू. ८३०/- प्रति सिलेंडर, इतकी रक्‍कम तेल 


रक्‍कम वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, 
अनापुवग्रासंवि यांनी ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये 
थेट लाभ हस्तांतरणाव्दारे ( Direct Benefit 
Transfer (DBT)) व्दारे जमा करावी. 


कंपन्यांनी ग्राहकांच्या बँक खात्यामध्ये थेट 
लाभ हतस्तांतरणाव्दारे 
Transfer (DBT)) जमा करावी. 


(Direct Benefit 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः घगॅस-२०२४/प्र.क्र.५८/नापु-२७ 


मुद्दा क्र. २ (ब) (xii) 


मुळ शासन निर्णयातील तरतुद 


सुधारित तरतुद 


महा-आयटी (Maha-IT) यांचे मार्फत क्षेत्रीय 
स्तरावर व वित्तीय सल्लागार तथा उपसचिव, अन्न, 
नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 


ud संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांनी Direct 
Benefit (DBT) करावयाच्या 
लाभार्थ्याची यादी, विभागाने निश्चित केलेल्या 


Transfer 


कार्यालयास स्वतंत्र Login उपलब्ध करुन देण्यात 


तपज्ञीलानुसार सदर यादीची पडताळणी 


येईल. तसेच आवड्यकतेनुसार तांत्रिक सहकार्य 


करुन प्रदानाकरीता ज्ञापनासह वित्तीय 


महा-आयटी (Maha-IT) यांनी उपलब्ध करुन 
ad. सर्व संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांनी Direct 
Benefit (DBT) करावयाच्या 


Transfer 


सल्लागार तथा उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा 
व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई कार्यालयास 
सादर करावी. लाभार्थ्यांची द्विरुक्ती होणार 


लाभार्थ्याची यादी, विभागाने निश्चित केलेल्या 
TRISTAN पडताळणी करुन Login मध्ये 


नाही याबाबत संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांनी 
योग्य ती दक्षता घ्यावी. क्षेत्रीय कार्यालयांकडून 


प्रदानाकरीता वित्तीय सल्लागार तथा उपसचिव, 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 


प्राप्त तपशीलानुसार कंपन्यांच्या बँक खात्यात 
रक्‍कम जमा करावयाची कार्यवाही वित्तीय 


मुंबई कार्यालयास सादर करावी. लाभार्थ्यांची 


सल्लागार तथा उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा 


द्विर्क्ती होणार नाही याबाबत संबंधित क्षेत्रीय 


व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई कार्यालयाने 


कार्यालयांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी. क्षेत्रीय 
कार्यालयांकडून प्राप्त AoA Direct 
Benefit Transfer (DBT) करावयाची कार्यवाही 
वित्तीय सल्लागार तथा उपसचिव, अन्न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 
कार्यालयाने करावी. 


करावी. 


प्रत: 


मूळ शासन निर्णय दि.३०.०७.२०२४ मधील अन्य अटी व शर्ती कायम राहतील. 
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥9५७॥॥9.9०५/.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०९०४१८०९५७१७०६ असा 


आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


TATOBA MARUTI 
KOLEKAR 


(तातोबा कोळेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.विरोधी पक्षनेते (विधानसभा / विधान परिषद), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


२. सर्व सन्मानीय विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः घगॅस-२०२४/प्र.क्र.५८/नापु-२७ 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा.उपमुख्यमंत्री नियोजन व वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७. मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

८. सर्व विभागीय आयुक्त, 

९. सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई हहर व उपनगर वगळून), 

१०.नियंत्रक शिधावाटप व संचाळक, नागरी पुरवठा मुंबई, 

११.नियंत्रक, वैधमापनशास्त्र, मुंबई, 

१२.वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई, 
१३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर, 
१४.महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर, 
१५.राज्यस्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१६.सर्व उप आयुक्त (पुरवठा) , 

१७. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 

१८. सर्व अन्न धान्य वितरण अधिकारी, 

१९. निवडनस्ती (कार्यासन नापु-२७. 


AN 


o 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


